कृषि सहसंचालक, गट-अ संवर्गातील 
श्री.रविंद्र जयसिंगराव भोसले यांना कृषि 
संचालक, गट-अ संवर्गात निव्वळ 
तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ३१२१/प्र.क्र.२४८/१५-ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
तारीख: ०१ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दि.०७/०५/२०२१. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.ईएसवी-११२२/प्र.क्र.२६/१३, दि.२९/०३/२०२२ 


शासन निर्णय :- 


सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये केळेल्या शिफारशीनुसार विभागीय कृषि 


सहसंचालक, गट-अ (वेतनश्रेणी-5-२५ : ७८८००-२०९२००) संवर्गातील खाळील अधिकाऱ्यास कृषि 


PASH, गट-अ (वेतनश्रेणी-5-२७ : ११८५००-२१४१००) या संवर्गात सन २०२१-२२ ची निवडसूची 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने निव्वळ तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना 


करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम पदोन्नतीने पदस्थापना 
हिं श्री. रविंद्र जयसिंगराव भोसले, कृषि संचालक (मृदसंधारण), कृषि 
। आयुक्तालय, पुणे 
विभागीय कृषि सहसंचालक, नागपुर 3 3 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यास खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


(अ) मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील निर्णयास 


अधिन राहुन निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


(आ) Re पिटीठान स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व Re पिटीठान स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५/०५/२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमूद 


रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ३१२१/प्र.क्र.२४८/१५-ओ 


(इ) सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून 


सेवाज्येष्ठतेचा हक्क सांगता येणार नाही. 


३. उपरोक्त अधिकारी यांनी त्यांच्या सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ 


अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे. 


४. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया 
पहावे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०८०११ ५८१०१९९४०१ असा आहे. हा 


areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
A M (0 L N | LA KA N T H a IN On GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 


4.20=36b60751d094e56d974e1a44ec234c475fbOdeSb35a79c1cf69a5 
88f212b260e, postalC 


\de=400032, st=Maharashtr: 
serialNumber=BB4888CEBBF4B7A6440C6531A52925E3C8140B1C28DF72 
3D8F006D11BC169A08, cn=AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 
D 


2022.08.01 17:16:15 +05'30' 


(अ.नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 9/2 महाराष्ट्र मुंबई /नागपूर 
१०.सर्व संचाळक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (द्वारा-आयुक्त (कृषि) पुणे) 
११.संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
१२.सर्व सह सचिव /उप सचिव (कृषि), कृषि वदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.उप सचिव (का.१३/ का.१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक/ अधिक्षक कृषि अधिकारी, (द्वारा-आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
१५.कृषि सहसंचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

१६.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (द्वारा-आयुक्‍्त (कृषि) पुणे) 

१७.सर्व संबंधित अधिकारी (द्वारा-आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१८.निवड नस्ती, १५-अ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


